वाचा :- 


शासकीय गोदाम दुरूस्तीच्या कामांसाठी 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 
(सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २४ जुले, २०१९ 


१) झासन निर्णय क्रमांक:- गोदादु-१११६/ ३०६७/ प्र.क्र. १२७९-भाग-१/नापु-१६ब, 
दि.१५.५.२०१७. 
शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११६/ ३०६७/ प्र.क्र. १२७९/नापु-१६ब, दि.१५.५.२०१७. 
शासन निर्णय क्रमांकः- गोदादु-१११७/५॥२/प्र.क्र.१४७०/नापु-१६ ब, दि.०२.०१.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११८/ प्र.क्र.१७/नापु-१६ब, दि. १६.३.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११८/ प्र.क्र.१०/नापु-१६ब, दि. १९.४.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११८/ प्र.क्र.१२/नापु-१६ब, दि. १९.४.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११७/५॥>/ प्र.क्र.१४७७/नापु-१६ब, दि. १९.४.२०१८. 
८) गोदादु-१११८/ प्र.क्र.११/ नापु-१६ब, दि. १९.४.२०१८. 
९) शासन निर्णय क्र. गोदादु-१११७/ VIP/ प्र.क्र. १४७६/ नापु-१६ब, दि. १९.४.२०१८. 
१०) झासन निर्णय क्र. गोदादु-१११८/ प्र.क्र.१३/नापु-१६ब, दि. २३.४.२०१८. 
११) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११६/ प्र.क्र. १२७९/ नापु-१६ब, दि. २३.५.२०१८. 
१२) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११८/ प्र.क्र. १६/ नापु-१६ब, दि. १५.६.२०१८. 
१३) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११८/ प्र.क्र.१५/ नापु-१६ब, दि. १५.६.२०१८. 
१४) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११८/ प्र.क्र. VY नापु-१६ ब, दि. १५.६.२०१८. 
१५) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११८/ प्र.क्र. ४०/ नापु-१६ ब, दि. १५.६.२०१८. 
१६) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११८/ प्र.क्र.१४/ नापु-१६ब, दि. २६.६.२०१८. 
१७) झासन निर्णय क्र. गोदादु-१११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ब, दि. ३०.६.२०१८, 
दि. १४.८.२०१८ व दि.४.९.२०१८. 
१८) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११६/ प्र.क्र. १२७९/ नापु-१६ब, दि.९.७.२०१८. 
१९) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११६/ प्र.क्र. १३२३/ नापु-१६ब, दि.११.७.२०१८. 
२०) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११७/ प्र.क्र. १३७५/ नापु-१६ब, दि.११.७.२०१८. 
२१) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११७/ VIP/ प्र.क्र. १४७४/ नापु-१६ब, दि.३०.७.२०१८. 
२२) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११७/ प्र.क्र. १३७५/ नापु-१६ब, दि.२१.८.२०१८. 
२३) शासन निर्णय क्रमांकः- गोदादु-१११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब, दि.३०.०३.२०१९. 
२४) शासन निर्णय क्रमांक: गोदादु-१११९/ प्र.क्र.३२/ नापु-१६ब, दि.१०.५.२०१९. 
२५) शासन निर्णय क्र. गोदादु-१११९/ प्र.क्र. १३५ भाग-१/ नापु-१६ब, दि.२८.५.२०१९. 


— 


२ 
३ 
8 
4 


द 
9 


— च“ च“ (A nS — — — 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्‍यक वस्तूचे 


वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 


शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. संदर्भीय शासन निर्णयांन्वये शासनाच्या गोदाम दुरुस्ती कामांना 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या गोदाम दुरुस्ती कामांसाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून खाली नमूद 


केलेल्या गोदाम दुरुस्ती कामांना पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार | आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च | वितरित 
(रू.) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(रु.) 
१) | रायगड रोहा । वरसगाव- | वीट बांधकाम करणे, | १६,९९,९४१ । २,३२,३९० 


कोलाड | गिलावा करणे, रंगकाम 
करणे, रोलींग शटर 
बसविणे ,जी.आय.सीट 
बसविणे, इत्यादी 


2) | रायगड अलिबाग | अलिबाग | छत बदलणे, गिलावा | ९,९७,६४३ ४,९८,८२२ 
करणे, रंगकाम करणे, 
रोलींग शटर बसविणे 
इत्यादी 


3) | रायगड माणगाव । गोरेगाव । अस्तित्वातील १७,९४,५६० ३,१४,०४८ 
शासकीय | सीजीआय शिट काही 
गोदाम ठिकाणी खराब झालेले 
क्र.१ असल्यामुळे ४० टक्के 
शिट बदलणे, गिलावा 
करणे, रंगकाम करणे, 
रोलींग शटर बसविणे 


इत्यादी 
४) | रायगड माणगाव । गोरेगाव | अस्तित्वातील ११,९१,८८८ २,०८,५८० 
शासकीय | ए.सी.शिट पूर्ण खराब 
झालेले असून ज्याऐवजी 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


जिल्हा 


तालुका 


म 
नाव 


कामाचे स्वरूप 


प्रशासकीय 
मान्यते नुसार 
अंदाजित खर्च 
(रू.) 


सदर 
आदेशान्वये 
वितरित 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
(रु.) 


गोदाम 
W.2 


सिजीआय शिट 
टाकण्याचे प्रस्तावित 
करण्यांत आलेले आहे, 
रंगकाम करणे, रोलींग 
शटर बसविणे इत्यादी. 


रायगड 


अलिबाग 


पोयनाड 


जुने ,खराब पत्रे काढून 
कोटेड सिट्स बसविणे, 
गिलावा करणे, रंगकाम 
करणे, रोलींग शाटर 
बसविणे इत्यादी 


९,९६,९११ 


४,९८,४५६ 


रायगड 


अलिबाग 


रेवदंडा 


जुने खराब पत्रे काढून 
कोटेड सिट्स बसविणे, 
गिलावा करणे, रंगकाम 
करणे, रोलींग शाटर 
बसविणे इत्यादी 


९,९९,५७० 


३,४९,८५० 


रायगड 


अलिबाग 


हाशिवरे 


जुने खराब पत्रे काढून 
कोटेड सिट्स बसविणे, 
गिलावा करणे, रंगकाम 
करणे, रोलींग शाटर 
बसविणे इत्यादी 


९,९७,५९२३ 


४,९८,७९७ 


रायगड 


सुधागड 


पाली 
शासकीय 
गोदाम 
क्र२ 


फरश्ीीचे नुतनीकरण 
करणे, दरवाजे व 
खिडक्यांची दुरुस्ती 
करणे, गिलावा दुरुस्ती 
करणे, इमारतीस आतुन 
व बाहेरुन रंगकाम 
करणे, छताचे 
नुतनीकरण इत्यादी 


२५,९५,७६२ 


४,५४,२५८ 


रायगड 


कर्जत 


नेरळ 


जुने पत्र्याचे छप्पर 
काढून नवीन बसविणे, 
दरवाजे व खिडक्यांना 
दुरुस्ती करणे, खराब 
झालेल्या लादीच्या 
ठिकाणी नवीन लादी 


४२,२२,८९१ 


३,८१,०७६ 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका म शि स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार । आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च | वितरित 
(रू.) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(रु.) 
बसवणे, भिंतीना गिलावा 
करणे, इमारतीस 
अंतर्बाहय रंगकाम करणे 
q तैलरंग लावणे, 
चौकीदाराची जुनी 
खोली पाडून नवीन 
खाली बांधणे, गोदामास 
व वाचमन रुमला जोता 
संरक्षण फरशी बसविणे, 
गोदामासमोरील जागेवर 
दगडी फरस बसविणे 
इत्यादी 
१०) | रायगड कर्जत । उरण छतावरील सर्व जीआय | २७,०९,८३८ २,२३२,६५९ 
पत्रे काढून नवीन 


बसवणे, खराब असलेले 
रोलींग sex, खिडक्या 
q दरवाजे इत्यादी 
बदलुन नवीन बसविणे, 
विट, दगडी, आरसीसी 
इत्यादी बांधकामे 
दुरुस्ती करुन प्लास्टर, 
पॉईटिंग व रंगकाम 
करणे, शौचालयाचे 
नुतनीकरण करणे, 
नविन दरवाजे, संडास 
भांडे, वॉशबेसिन व नळ 
बसविणे, संरक्षण भिंतीचे 
विट, दगड, आरसीसी 
खराब बांधकाम 
नुतनीकरण करुन 
प्लास्टर, पॉईटिंग व 
रंगकाम करणे इ. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका म कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव Arad नुसार | आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च | वितरित 
(रू.) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(रु.) 
११) | रायगड मुरुड मुरुड छताची दुरुस्ती करणे, | २४,७९,४९४ ४,३३,९१२ 
दरवाज्या खिडक्या 
बसविणे, आतून बाहेरुन 
रंगकाम करणे, 
दरवाज्या खिडक्याचे 
रंगकाम करणे, आतून 
बाहेरुन प्लॅस्टर करणे, 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे, 
शटर बदलणे इत्यादी 
१२) | रायगड सुधागड । पाली फरशीचे नुतनीकरण | २५,६१,५६७ | २,७३,३४९ 
शासकीय । करणे, दरवाजे व 
गोदाम । खिडक्यांची दुरुस्ती 
क्र.१ करणे, गिलावा दुरुस्ती 
करणे, इमारतीस आतुन 
q बाहेरुन रंगकाम 
करणे, छताचे 
नुतनीकरण इत्यादी 
१३) | रायगड माणगाव । माणगाव । अस्तित्वातील 28,864,232 ४,३१,४१६ 
शासकीय | सीजीआय शीट काही 
गोदाम ठिकाणी खराब झालेली 
क्र.१ असल्याने Yo टक्के शीट 
बदलणे, रंगकाम करणे 
प्लास्टरींग, इ. 
१४) | रायगड माणगाव । माणगाव । अस्तित्वातील ३०,७२,१२८ । ५,३७,६२२ 
शासकीय | सीजीआय शीट काही 
गोदाम ठिकाणी खराब झालेली 
क्र२ असल्याने Yo THH शीट 
बदलणे, रंगकाम करणे 
प्ळास्टरींग इ. 
१५) | पालघर जव्हार | जव्हार जुने लोखंडी पत्रे काढून | ७६,७९,००९ २४,३४,६७२ 
शासकीय प्री कोटेड prea 
गोदाम बसविणे, मोडकळीस 
क्र.१ आलेले दरवाजे 
खिडक्या बदलणे, 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका म शि स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार । आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च | वितरित 
(रू.) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(रु.) 
रोलींग ठाटर व 
कोल्याप्सीबल गेट 
बसविणे.जुने प्लास्टर व 
रंगकाम करणे, सुरक्षा 
रक्षक कक्षाचे बांधकाम, 
अस्तित्वातील संरक्षक 
भिंत व गेटची दुरुस्ती 
करणे, काँक्रिट रस्त्याचे 
बांधकाम करणे व इतर 
आव्यक बाबी इत्यादी. 
१६) | पालघर जव्हार । जव्हार लोखंडी पत्रे काढून प्री- । ४६,८७,८५३ | ८,२०,३७५ 
शासकीय | कोटेड aca 
गोदाम बसविणे,दरवाजा 
क्र.२ खिडक्या बदलणे, 
रोलीग शटर 
AAT HRY करणे, 
रंगकाम करणे, संरक्षक 
भिंत व गेटची दुरुस्ती 
करणे इ. 
१७ | सिंधुदुर्ग | कणकवली | फोंडा | धान्य गोदामाची चालू | १६,१९,८३० | ५,६६,९४१ 
दुरुस्ती करणे 
(जी.आय.छत्र घालणे) 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
9¢)| परभणी सेळू सेलू ३९,८२,३०६ | ४,७५,५०९ 
येथील | | 
विचत. Plinth Protection & 
Internal C.C.Road & 
oy Drain 
जवळील अंदाजपत्रकानुसार) 
डक ( 
क्र.१ 
१९) | परभणी जितूर । जितूर गोदाम परिसरात ड्रेनचे | १५,८८,९१८ १,३५,७४३ 
गोदाम बांधकाम करणे,फरशी 
क्र.१ बसविणे,हमाल शोडचे 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका म कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार । आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च | वितरित 
(रू.) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(रु.) 
बांधकाम करणे,नवीन 
लोखंडी पत्रे 
बसविणे,गोदामास रंग 
काढणे इ. 
२०) | परभणी जिंतूर जिंतूर गोदामाच्या मुख्य | ३२,३१,२९९ | २,७९,४६१ 
ता.जिंतूर । प्रवेशाद्वारासाठी 
येथील कमानीचे बांधकाम करणे 
गोदाम व लोखंडी गेट बसविणे, 
क्र.२ गोदाम किपरसाठी 
कॅबिनचे बांधकाम करणे 
ड्‌. 
२१) | परभणी जिंतूर । बामणी संरक्षक भिंत, रंगरंगोटी | २०,६०,६२३ १,८४,०५७ 
करणे इ. 
२२) | परभणी जितूर । बोरी २४,६१,९०१ | २,१०,४२० 
शासकीय | संरक्षक भिंत, रंगरंगोटी 
गोदाम करणे इ. 
क्र.१ 
२३) | परभणी जितूर | बोरी गोदामाच्या मुख्य | १३,५१,९६१ ८९,९७८ 
शासकीय । प्रवेशद्वारासाठी 
गोदाम कमानीचे बांधकाम करणे 
क्र.२ व लोखंडी गेट बसविणे, 
गोदाम किपरसाठी 
ira बांधकाम करणे, 
Rac कॉक्रीट रस्ता 
तयार करणे इ 
२४) | परभणी परभणी | परभणी ।नवीन पत्रे बसविणे, | ३२,४८,०८५ | ११,३६,८३० 
शासकीय | गोदामाच्या बाहेरील 
गोदाम परीसरात Rc 
क्र.१ काँक्रीटीकरण करणे , 
फरशी बदलणे, 
रंगरंगोटी करणे 
इत्यादी 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका म शि स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यते नुसार । आदेशान्वये 
अंदाजित खर्च | वितरित 
(रू.) करण्यात येत 
असलेला निधी 
(रु.) 
२५) | परभणी परभणी । परभणी Plinth Protection &| ३३,३३,०६७ 2,88,0¢0 
शासकीय | internal C.C.Road & 
गोदाम Drain 
क्र.२ (अंदाजपत्रकानुसार) 
२६) | परभणी परभणी परभ- नवीन पत्रे बसविणे, ३१,७७,८६० २,७१,९१८ 
णी गोदामाच्या बाहेरील 
शास- परीसरात सिमेट 
कीय काँक्रीटीकरण करुन 
गोदाम सीसी नालीचे 
क्र.३ बांधकाम करणे, 
फरशी बदलणे, 
रंगरंगोटी करणे 
इत्यादी 
२७ | चंद्रपूर वरोरा शेगाव १०,१४,१४६ १,७७,४७६ 
बु. 
क भिंत बांधणे इ. 
धान्य 
गोदाम 
एकूण १,२४,२७,६९५ 
(अक्षरी रुपये:- एक कोटी चोवीस लाख सत्तावीस हजार सहाठो पंच्यान्नव रुपये फक्त) 
२. उक्तकामेपूर्ण झाल्यानंतर कामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


३ः 


सदर गोदाम दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हे काम मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे उत्कृष्ट 


झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा 


पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण sedis तयार करावा व तो 


अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


४. 


सदरहू निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता/ठेवता येणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


५. सन २०१९-२०यावित्तीय वर्षामध्ये सदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, मुख्य 


लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (03) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (03) (०२) 


मुफसल, (योजनेतर) (दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


६. संबंधित गोदाम दुरुस्तीकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेझ्ानुसारच्या खर्चापेक्षा अधिक निधी 


वितरीत होणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. याबाबतची संपूर्ण 


जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


७. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात 


गोदाम दुरूस्तीचे काम सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण करण्यात यावे. 


म्हणजेच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीचे काम पूर्ण करण्यात 
यावे. 


८. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १० 


नुसार तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 


प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१ २९०७२५१४२३०२८४७०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHESH PATHAK 
arashtra, 


DN: c=IN, st=Mah htra, 
2.5.4.20=e9535c95dc1a6714290a6a 1 e084b3bb4cc266f737f88ea4b 
79e3f83c4a7ca12d, postalCode=400032, 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
erialNumber=89b 1 36784be46327 1 bbba2095dbd148bf1 e0f6a85a 


se 
daff8cf4665692d20f2e76, ou=FOOD CIVIL SUPPLIES AND 
CONSUMER PROTECTION, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=MAHESH PATHAK 


Date: 2019.07.25 14:40:00 +05'30' 


(महेश पाठक) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. उप आयुक्त (पुरवठा), कोंकण / औरंगाबाद / नागपूर. 


. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


२ 
३. जिल्हाधिकारी, रायगड, पालघर, सिंधुदूर्ग, परभणी, चंद्रपूर. 
४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड, पालघर, सिंधुदूर्ग, परभणी, चंद्रपूर. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११९/प्र.क्र.३२/नापु-१६ ब 


५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड, पालघर, सिंधुदूर्ग, परभणी, 
चंद्रपूर. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, पालघर, सिंधुदूर्ग, परभणी, चंद्रपूर. 


. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 


& 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
८ 
र 


१२.सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 


१३.निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


KKK 


पृष्ठ १० पैकी १० 


